मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार 
म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी 
कंपनीस माहे मे, २०१९ ते माहे ऑगस्ट, 
२०१९ या कालावधीकरीता केलेल्या 
कामाचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-४/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : १५ ऑक्टोंबर, २०१९ 


१. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे. प्राईस वॉटर हाऊस GIF प्रा.ली. यांच्या दरम्यान झालेला 
करार दि.१७.११.२००९. 

२. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्र.9)-मातंस ०८०/४/२०१४- 0/0 
DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, 
दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८ व दि.०९.०५.२०१९. 

३. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५ 

४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.9७६/भाग-१/पोल-३, दि.२५.०७.२०१६, 
दि.२५.०७.२०१७, दि.१३.१२.२०१८ व दि.१६.०८.२०१९. 

५. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली., यांची माहे मे, २०१९ ते माहे ऑगस्ट, २०१९ या चार 
महिन्यांच्या देयकांबाबत दि.०७.०९.२०१९ रोजीचे पत्र व दि.११.०९.२०१९ रोजीचे सुधारित 
देयक. 


प्रस्तावना :- 


माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मुंबई शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी मे. प्राईस वॉटरहाऊस HI प्रा.ली. या कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती केळी आहे. 
गृह विभाग, शासन निर्णय दि.१६.०८.२०१९ अन्वये मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार 
म्हणून मे. पीडब्ल्युसी कंपनीला दि.०१.०५.२०१९ ते दि.३०.१०.२०१९ पर्यंत मुतदवाढ देण्यात आली आहे. 
माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन 
अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्प सल्लागार म्हणुन माहे मे, 
२०१९ ते माहे ऑगस्ट, २०१९ या चार महिन्याच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाचे देयक उपरोक्त 
संदर्भाधीन क्र.५ येथील नमूद दि.०७.०९.२०१९ च्या पत्रान्वये व दि.११.०९.२०१९ रोजी सुधारित देयक सादर 
केले आहे. त्यानुसार सदर देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-४/पोळ-३ 
शासन निर्णय :- 


मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. पीडब्ल्युसी कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्ती 
करण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दि.०९.०५.२०१९ अन्वये निश्चित केल्यानुसार 
त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबई हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे.पीड्ब्ल्युसी 
कंपनीने माहे मे, २०१९ ते माहे ऑगस्ट, २०१९ या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या 
कामासाठी (मानधन, इतर खर्च व वस्तू आणि सेवा कर मिळून) रु.५३,१९,९११/- (अक्षरी रुपये त्रेपन्न लाख 
एकोणीस हजार नऊशे अकरा फक्त) इतक्या रकमेची देयके मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. सदर देयकांचा सविस्तर तपशिळ खालीलप्रमाणे आहे :- 


PA w 
Ele 
an: 
s 
P 
e 3 
जर 
दे A 
o 


ist June 2019 


bai . 
Mumbai CCTV Project (May 2019- Aug 2019) 
Subhash Patil Prncipal 336.400 83,100 
Consultant d 
Managing 
Nikhdl P टॅ . 500 5.450 
7 148,297 क$. 
= 
Consultant 
28 
N Managing 
= Managing ; 
a goth June 2019 | Abel Zaidi 172,082 1.199,0% 
K 977,200 


जा 
*१६५७०५५॥॥! pee Toul 
Man Month OPE 
ReseurceNemin | Deeigostion | Ratenow | Deve | Rewsece | Applicable | coro sa95 Claimed! | Total Ament (INR) 
हाक) (Perreatage)| (INR) for Atnuunt (३४) 
mentioned (INR? 
नक 7 
ss poe fos | oe few] « Pee [se | ee | 
Consultant 
6 
Consultant 
1001411119 
9 
or 


न 
3 
zm 
3 
3 
5 


= 
5) 


Sema 
duty Semsor 
“han 


Po Kota fordme | al for Jume 
Primcipa 
Consultant 


Nikhd Pande — | Maneaing 
Consultant 
Managing 
3०6०० 
a 


June sz 2019 | / 
June yo 2019 


5 


$. 
> 
& 


3 > 


tat July 2019 to 


alele 2 
अ. | & ऱ्य 
a 5 
2/5 = 
7 x 


4,593 
a १४५० July 2019 Seuior ११५५०७ 
277,200 
Consultant 
Senta z woe 
277,200 
Chaodhary Consultant ; 
Prithwira) 
é oO 247.5) 
G ‘onsultant 47,500 


Total for July 

Prisucipeal 5 7 
कजा 

son 
5, क 3" 


क 
& 
4 
= 
र्य 


Sub 
Nikhil 


z 
= 
rg 
क 
= 


, 1 
Zaidi ——s 406,900 
Consultant 
Semeor 
ma 277,200 
Consultant 
¥ Senior 
Chaudhary Consultant 


: 


ist Ang 2019 %0 
+ gist Ang 20090 Kuma 


Prithwira} 


A > 


Consultant 247,500 
Total for August 
—7 


टीप :- 


अ) उपरोक्त रकमा संदर्भ क्र.२ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-४/पोळल-३ 


ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र.२ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या 4% च्या प्रमाणात प्रवास, 
भोजन व निवास इ. खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 


क) संदर्भ क्र.५ अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्कम देण्यात येत 
आहे. सदर रकमेमध्ये माहे मे, २०१९ ते माहे ऑगस्ट, २०१९ या चार महिन्यासाठी १८% वस्तू 
आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


ड) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली 
आहे असे निदर्शनास आल्यास sell जादा रक्‍कम संबंधित कंपनीकडून समायोजीत करण्याचा 
अधिकार शासनास राहील. 


इ) सदर देयके आयकर व इतर प्रचलीत कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


२. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या “२०५५-पोलीस, 
(०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०१९-२०२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१६१२२९४२१०२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत : 


०८ A AD OO 


Dinesh 90012 


Saste 


Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 
DN: c=IN, o=Government of Maharashti 


q ICode=4001 
2.5.4.20=a49495d0d4b3 1 e36ff1d612a8545: 
28fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh 
Date: 2019.10.16 12:33:00 --05'30' 


htra, 
3ca984b74e 
Appaji Saste 


(दिनेश आ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-४/पोल-३ 


८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


९. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
१०.कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती / पोल-३. 


संम समल 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


